वाचा:- 


औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई 
यांच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, गट-अ या 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या नियतकालिक बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन आदेश क्र. औसुवआ-०६२४/प्र.क्र.८६/कामगार-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२४. 


१.“महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये 
पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५” 

२. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण १२१४/ 
प्र.क्र.७४/कामगार-१, दि. ०५.०२.२०१५ 

३. सामान्य प्रशासन विभागाचा दिनांक २९.०८.२०२४ रोजीचा अध्यादेश 


शासन आदेठा:- 


उपरोक्त संदर्भ क्र. १ अन्वये महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४ व 


संदर्भ क्र. 3 अन्वये नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम ४ (४) (क) मधील तरतूदीनुसार खाली नमूद 
केलेल्या, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील उपसंचालक, 
गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्र.४ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
पदावर नागरी सेवा मंडळ (१) यांनी शिफारस केल्यानुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व प्रशासकीय सोयीच्या दृष्टीने बदलीने पदस्थापना देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. । अधिकाऱ्यांचे नांव | सध्याचे कार्यरत ठिकाण | बदलीनंतरची पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 

१ | श्री.अ.भमि.खरटमल कोल्हापूर सातारा 

२ श्री.ल.का.गोराणे कल्याण रायगड 

3 श्री.के.स.केद्रे रायगड कल्याण 

४  श्री.म.य.भालेकर छत्रपती संभाजीनगर नाशिक 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ-०६२४/प्र.क्र.८६/कामगार-१ 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य 


संचालनालय, मुंबई यांनी उपरोक्‍त उप संचालक यांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याबाबत आवश्‍यक 


कार्यवाही करुन, त्यांना त्यांच्या बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याच्या सूचना द्याव्यात व त्याबाबतचा 


अहवाल शासनास सादर करावा. 


३. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून 


काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियमांनुसार दिलेल्या विहित 


कालावधीत संबंधित अधिकारी यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी आदेझाच्या दिनांकापासून ३० 


दिवसांच्या आत रुजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास, 
त्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी हा “अकार्यदिन” (dies non) म्हणून गणला जाईल. याची 


संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. बदली अधिनियमानुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने पारीत केळेल्या आदेशाचे पालन न 


करणे ही बाब गंभीर स्वरूपाची असून यामुळे पालन न करणारा अधिकारी/ कर्मचारी, विभागीय 


चौकशी नियमपुस्तिका १९९१ च्या प्रकरण-२ मधील कलम २.१ (२) (पाच) अन्वये निलंबनाच्या 


कार्यवाहीस पात्र ठरेळ, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. वरील अधिकाऱ्यांना नियमानुसार अनुज्ञेय असणारा पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक 


भत्ता देय राहील. 


६. संबंधित अधिकाऱ्यास झासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर 


करु नये. तसेच, महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम-३० (सी) नुसार मूळ 


कार्यालयाने बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज Rare नयेत. असे अर्ज 


प्राप्त झाल्यास ते संबंधित अधिकाऱ्यांना मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


७. सदरहू आदेशानुसार तात्काळ पदस्थापनेच्या पदावर रुजू न झाल्यास वा कोणत्याही 


प्रकारचा दबाव आणून बदली रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास, ही कृती महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २३ चे उल्लंघन करणारी असल्यामुळे, ती गैरवर्तणूक समजून 


त्यांचेविरुध्द शिस्तभंग विषयक कारवाई करण्यात येईल, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः औसुवआ-०६२४/प्र.क्र.८६/कामगार-१ 


८. सदर आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२४०८३०१७३६०६२९१० असा आहे. सदर 


आदेडा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SHILPA GIRISH CHAUDHARI 

H | | p A | R | H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=INDUSTRIES 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c302cfaa4da0b2d72c4622c85421df78e53b25c22ce3da5d531 
04e3a7a72c8ce, postalCode=400032, st=Maharashtr. 


CHAUDHARI SA 
(शिल्पा चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचाळक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, ५ वा मजला, कामगार भवन, ब्लॉक- 
ई, सी-२०, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 


प्रत, 
१. मा.मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. मा.प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. संबंधित अधिकारी (संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
४. महाळेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. निवड नस्ती.(काम-१ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


